हंगाम २०१७-१८ व २०१८-१९ मधील 
वाहतुकीचे दर निश्चित करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
शासन परिपत्रक sh. विसउस/का.-२/२०१७ते२०१९/धा.तां.//वाहतूक दर 
८ वा मजला, गो. ते. रुग्णालय संकुल इमारत, 
लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई-४०० ००१. 
दिनांक : २२ ऑक्टोबर, २०१८ 


वाचा: १. विसउस कार्या.पत्र क्र. विसठस/का-१/२०१६-१७/धा.ता./वाहतुक दर/२०७६ 
दिनांक २९ डिसेंबर, २०१७. 
२. शासन परिपत्रक क्रमांक:-धानभ-१२१८/प्र.क्र.२०४/नापु-२९ दिनांक ११ ऑक्टोबर, २०१८. 


शासन परिपत्रक:- 


हंगाम २०१६-१७ पासून राज्यात विकेंद्रित खरेदी योजना (DCP) राबविण्यात येत आहे. त्या 
हंगामामधील मिलरमार्फत केली जाणारी धान व सी.एम.आर. वाहतुकीचे दर दिनांक २९ डिसेंबर २०१७ 
रोजी मंजूर करण्यात आलेले आहेत. हंगाम २०१७-१८ व हंगाम २०१८-१९ करीता धान व सी.एम.आर. 
वाहतुक दर मंजूर करण्याची बाब शासनाच्या विचारधीन होती. यास्तव, सदरहू दर पुढील प्रमाणे मंजूर 
करण्यात येत आहेत. 


१. हंगाम २०१७-१८ करिता धान तांदूळ वाहतुक दर: 
हंगाम २०१६-१७ करीता जे वाहतुक दर मंजूर करण्यात आलेले आहेत तेच दर हंगाम २०१७-१८ 
करीता लागू करण्यात येत आहेत. 


अ. क्र. वाहतुकीचे अंतर हंगाम २०१७-२०१८ करीता मंजूर दर 
pa ०.१ ते 4fe. मी. रु. ५.५८ (संपूर्ण अंतराकरिता) 
२ ५कि.मी. ते १० कि. मी. रु. १.१२ प्रति क्विटल प्रति कि. मी. 
३ १० कि. मी. ते २० कि. मी. ०.७८ पैसे प्रति क्विटल प्रति कि. मी. 
8 २० कि. मी. ते ४० कि. मी. ०.६७ पैसे प्रति क्विटल प्रति कि. मी. 
षु ४० कि.मी. ते ६०कि. मी. ०.५६ पैसे प्रति क्विटल प्रति कि. मी. 
६ ६० कि. मी. पेक्षा जास्त ०.४५ पैसे प्रति क्‍विंटल प्रति कि. मी. 


२. हंगाम २०१८-१९ करिता धान तांदूळ वाहतुक दर: 
मागील काही काळापासून डिझेलच्या दरामध्ये होणारी वाढ विचारात घेता सन २०१७-१८ हे 
आधारभूत वर्ष धरुन हंगाम २०१८-१९ करीता घाऊक किंमत निर्देशांकानुसार ३.३० टक्के दरवाढ देऊन 
पुढीलप्रमाणे दर मंजूर करण्यात येत आहेत. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः विसउस/का.-२/२०१७ते२०१९/धा.तां./वाहतूक दर 


अ. क्र. वाहतुकीचे अंतर सन २०१७-१८ आधारभूत वर्ष धरून २०१८-१९ करीता 
घाऊक किंमत निर्देशांकानुसार ३.३०% दरवाढ देऊन 
निश्चित केलेले वाहतुकीचे दर 
२०१८-२०१९ 
Poa 0.974 fe. मी. रु. ५.७५ (संपूर्ण अंतराकरिता) 
२ ५कि.मी. ते १० कि. मी. रु. १.१५ प्रति क्विटल प्रति कि. मी. 
३ १० कि. मी. ते २० कि. मी. ०.८० पैसे प्रति क्‍विंटल प्रति कि. मी. 
४ २० कि. मी. ते ४० कि. मी. ०.६९ पैसे प्रति क्विटल प्रति कि. मी. 
षु ४० कि. मी. ते ६०कि. मी. ०.५७ पैसे प्रति क्‍विंटल प्रति कि. मी. 
g ६० कि. मी. पेक्षा जास्त ०.४६ पैसे प्रति क्विटल प्रति कि. मी. 


त्याचप्रमाणे सर्व ठिकाणच्या वाहतुक दरात जिल्ह्यामध्ये एकसारखेपणा राहण्याकरीता 
उपरोक्तप्रमाणे हंगाम २०१८-१९ साठी निश्चित केलेले दर सी.एम.आर. वाहतुकीच्या निविदेसाठी आधारभूत 
दर म्हणून मानण्यात यावेत. 


सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०१८१०२२१५५९२९७४०६ असा आहे. हे परिपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


e| 
25.4. 1631 2f6d99372bbfaa 1 abf8afd92601 882 


Satyavan 
०7' '99686€0090717086060013, 
Kisanrad Ubale 5000५0५0०० श 
Date प abet 16:04:16 og '30' 


(स.कि.उबाळे) 
वित्तीय सल्लागार व उप सचिव 
प्रति, 
१. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी पणन महासंघ, कनमुर हाऊस 
मुंबई- ४००००९ 
२. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळ मर्या., आदिवासी 
विकास भवन, जुना आग्रा रोड, नाशिक-४२२००१. 
३. सहसचिव (एम.एस.पी), अ.ना.पु. व ग्रा. सं. विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
४. उपायुक्त (पुरवठा), सर्व विभाग. 
५. सर्व जिल्हा पुरवठा अधिकारी / अन्नधान्य वितरण अधिकारी. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


